लेखिका : एमा फिशेल 
चित्रे व सजावट : मार्टिन रेम्फ्रे 


अनुवाद : सुजाता गोडबोले 





विल्यम शेक्सपिअर 


विल्यम शेक्सपिअर हा सर्वात प्रसिद्ध इंग्रजी 
लेखक - किबहना संपर्ण जगातील सर्वात प्रसिद्ध 


९२ 


बडे 


लेखक आहे. 


त्यांनी कविता आणि नाटकांचे लेखन केले. 













ण 
0 ॥ | 
.1॥॥॥ 


] 
व क्क 
शं १७४५ २* “ ७ २० 
, 3.४४ ४ “>?” ॥ 
व र ऑर. ५ ७८३) ५.» ३-५ 
७८).”) . डच ७०६८ ४ २“ ११ 
क > वी » कक न 


ग 


खर भै 
७ क. 
9 








ते चार शतकांपूर्वीचे लेखक आहेत. ते जात असलेली शाळा आणि ज्या 


परंत आजही जगभरातील लोक त्यांचे चर्चमध्ये त्यांना दफन करण्यात आले ते चर्च 
> ठिकाणांना 
जन्मस्थान पाहण्यासाठी मद्दाम येत अशा इतरही अनेक ठिकाणांना ते भेट देतात. 
ब्े 
असतात. आणि शेक्सपिअरच्या सन्मानार्थ 
र्ट बाधण्यात ह नाटयगहात बहधा 
न त मोन्यन्यी क बांधण्यात आलेल्या विशेष नाट्यगृहात बहु 






री रोजच त्यांना त्याची नाटके पाहता येतात. 







री कि । “>> 9” 
ळून. “०८ -बरन् | - * 72 हट व >>. न्न 
_-व्य८्य-- : >> २ “ यं 


डं 
ह” रि ह 
वि ; 
तक भः 
>-3-- 





ग्लो टो क 












| / ह करती 
क, ८7.५७ 
6 'प >> 


स्वि 
कि 


फो! 
क च 








विल्यमचा जन्म झाल्यावर त्याच्या आई- प्लेग या भयंकर आजाराने अनेक लोक 
वडिलांना खूप आनंद झाला ... मरण पावत असत. लहानग्या विल्यमचे तसेच 
होणार नाही ना? सुदैवाने विल्यम वाचला 
आणि त्याच्या नंतरची पाच भावंडेही वाचली. 






















रे क) विल्यम, लवकर ये! 
८&७२७ । जिल्रबर्ट, जोन, ऐन, रिचर्ड 
६६2१५०५२७८ ४६/ मयर आणि एडमंड- 


“> 2 च 
ब 
& ८०७०. पहिला ्व्शि । (1. -“- 2-3: नं रट. हः जेवायत्रा या 
ऱ्ह व्य. ॥ ष- , ् ज / य्य टर | | ४» “र > द 
के र ऱ | >> ही; 
्‌ ; 7) 
“ % ल्ल ह ४ * रश ४ (227093 ० ल १ २- 9 ज्र 
-.._.................... व्यतित , क र » १ 





रा, 
क 
क 


> 


। 
नोच ल क मत्ता 





त्यांची पहिली दोन मुले फार काळ 
जगली नव्हती. त्या काळी फारशी औषधे 
नव्हती म्हणून अनेक मुले बालपणीच 
मृत्युमुखी पडत असत. 


(0) 








त्या काळी बरीच मुले शाळेत न जाता शाळा फक्‍त मुलग्यांसाठीच होत्या 


काम करून पैसे मिळवत आणि कुटुंबाला - आणि अभ्यास कठीण होता. 
मदत करत असत. 
दत करत असत बहुतेक शिक्षकही कडक होते. 


परंतु, विल्यमचे कुटुंब चांगले सुखवस्तू 
होते. त्याचे वडील स्ट्रॅटफर्ड गावातील एक 
प्रसिद्ध व्यक्‍ती होते. म्हणून विल्यम शाळेत 
जात असे. 







अचानक एक दिवस स्ट्रेटफर्ड 
मध्ये एक बातमी येऊन थडकली. 


विल्यम लहान असताना शहरातले लोक 
दरवर्षी उन्हाळ्यात बायबलमधील गोष्टींवर 
आधारित नाटके करत असत. 











1 हो ऐका! 
लंडनमध्ये पहिल्या 
नाट्यगृहाचे उद्घाटन 


त्यावेळी नाट्यगृहे नव्हती, म्हणून जिथे 
जागा मिळेल तिथे ही नाटके होत असत. 





त्यावेळी कोणाला कल्पना नव्हती, 
पण त्यानंतर अनेक नाट्यगृहे झाली. 
विल्यमचा जन्म योग्य वेळीच झाला होता! 


1] 





विल्यमच्या आयुष्यावरही त्याचा परिणाम 
झाला. “आता मला शाळेत जात येणार नाही. 
काम शोधले पाहिजे!” त्याने विचार केला. 


शेक्सपिअर कुटुंबाचा वाइट काळ सुरु 
झाला होता. विल्यम १५ वर्षाचा असताना 
त्याची ८ वर्षाची बहीण ऐन मरण पावली. 


वडिलांच्या धंद्यातही अनेक अडचणी 
निर्माण झाल्या. 







ल-- 
क 


त्याने नेमके काय केले हे कोणालाच 
माहित नाही. परंतु त्याच्यापुढे अनेक 
पर्याय होते. 













पण एक गोष्ट नक्कीच माहित आहे, 
ती म्हणजे, १८ वर्षाचा असताना विल्यम एन 
हॅथवेच्या प्रेमात पडला. 


त्यांनी लग्न केले आणि त्यांना एक बाळ 
झाले. त्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांना जुळी मुले 
झाली! 






जुळी | 
आपल्याकडे तर 
एकच पाळणा 









सुझाना, हेबघ 
हॅम्नेट आणि 


गो शन ह 

८० ४1.” 5. 
जज _“ क €“ 
क. य्य 


"७ ४"1/8_) 


9 कुत्र 
विल्यम ज्या घरात लहानपणापासून 

राहत होता त्याच घरात ते सर्वजण इतर 

कुटुंबियांसोबत रहात असत. 


लंडनमध्ये आणखी एक नवे नाट्यगृह सुरु विल्यमने एक निर्णय घेतला. 


झाले, त्यानंतर आणखी एक सुरु झाले. “आता मलास्ट्रॅटफर्ड मध्ये राहून चालणार 
त्यासाठी नवनवी नाटकेही लिहिण्यात येऊ नाही. आता लंडनमध्येच रहायला हवे.” त्याने 
लागली. आणि ती सर्वच काही बायबलवर विचार केला. 

आधारित नव्हती. 


लंडन हे इंग्लंडमधील सर्वात मोठे शहर होते. 
स्ट्रॅटफर्ड पेक्षा ते फारच निराळे होते. 














विल्यम आता २३ वर्षांचा होता. लवकरच बऱ्याच वेळा नाटकातील नट नाटके 
त्याला नट म्हणून काम मिळाले. लिहिण्यासही मदत करत असत किवा नाटकाची 
तालीम चालू असताना त्यातील शब्दही बदलत 
असत. 


त्या काळात बहुतेक नट एकाच प्रकारची 
कामे करत असत. पण आपल्याला सर्वात चांगले 
काय जमते हे विल्यमला अद्याप उमजले आणि त्यावेळी आपल्याला काय खरोखर 
चांगले जमते हे विल्यमच्या लक्षात आल्रे. 


ौ 

मला पण! .”... ५ ल 1. 

«८ क >. हे 

त २४/७/ म्<. न्य 
५७८२९४, र १ 







विल्यम इतर नाटककारांनी लिहिलेली 
नाटकेही पाहायला जात असे. त्यावरून तो 
बरेच काही शिकत असे. 


| 
ह ह. आजरा 
» > र्क रिब्रेसतोफर 

मार्लोचे 
रक ॥2/1३-. 


| ५2८१८० 2 भी. 

ष्र एखादी दु:खद गोष्ट 
& र्र मला इतकी चांगली 
(क्व 


सांगता येईल का? 



















नाटके चांगल्ली किवा वाईट कशावरून 
ठरतात याची तो इतर त्रेखकांशी आणि परंतु, त्यामुळे आपल्याला कशा 
नटांशी चर्चा करत असे. अर्थात तो दरवेळी प्रकारची नाटके लिहायची आहेत हे त्याला 
त्यांच्याशी सहमत असेच असे नाही. ठरवता आले. 


“() ") | 





इंग्लंडसाठी हा भरभराटीचा काळ होता. धाडसी खलाशी ( 














एक हुशार राणी ी नर जगभर प्रवास करून (। ७ ब -् 

त्यावेळी इंग्लंडच्या - ् नव्याने शोधण्यात ९ 

सिंहासनावर होती, आलेल्या देशांच्या 

खजिन्यात पैसे (भे व्ह; रश ' गोष्टी सांगत असत. 

होते. सर्वाचे छान... रः 

चाललेहोते. | विल्यमने आपले पहित्रे नाटक लिहायला 
स्पेनहून आलेल्या सुरुवात केली त्यावेळी त्याच्या डोक्यात अशा 

'आर्माडा? या लढाऊ सर्व नव्या कल्पना घोळत होत्या. र 


| 


जहाजांच्या तांड्याने इंग्लंडला या! शूरवीर 
हरवण्याचा प्रयत्न केला, पण 





सुरुवातीला विल्यम साशंक होता. आपले 
नाटक कोणालाच आवडले नाही तर? 


त्यावेळची नाट्यगृहे निराळी होती. प्रेक्षक 
रंगमंचाच्या सभोवती उभे राहत असत. आणि 
त्यांना जर एखादी गोष्ट आवडली नाही तर ते 
लगेच त्याबाबत प्रतिक्रिया देत असत... 









-<५_ 


८४ 
क; 


श् ९३३. ट्र (8 
ल्ल न्न न्न्न् ळर 
>7"/५//” " ज़) > 
”. छे! क स्स 
ह काहीतरीच!) / "स ज> ५ १ १४7. र 
ढ ह: र च, 


पण विल्यमला अशी काळजी करण्याचे 
काही कारण नव्हते. त्याच्या नाटकांबद्दल 
प्रेक्षक फक्त एकच गोष्ट म्हणत. 












क ८८५ ॥ ८-३ नि 9६. 
2१४७ ५१-८० मीर ज्ञ 0८८ र 


ळत र ह, 
न्या (७) -. 






न णा 








त्या काळातील लोक अनेक क्रूर खेळ पहात त्यावरून विल्यमला त्याच्या 
असत. उदाहरणार्थ, अस्वलाला साखळीने नाटकांसाठी आणखी कल्पना सुचल्या. 
बांधून ठेवत आणि जंगली कुत्रे त्यावर हल्ला 
करत असत. 


खूप रक्‍तपात. 
अनेक मत्य. वा! 
७ «59 
फार छान! 








या नाटकात टायटस चे हात कापत्रे जातात 


गुन्हेगारांना सार्वजनिक ठिकाणी फाशी दिले आणि त्याची कट्टर शत्रू टमोरा त्याच्या कलात 
मारून टाकते. टायटस तिच्या मुलांना ठार करतो, 


आणि त्यांना शिजवून तिलाच ते खाऊ घालतो! 


जात असे किवा त्यांचा शिरच्छेद केला जात असे 
आणि ते पाहण्यासाठी लोक जमत असत. 


क । आळ 
<0 9 / 








वयाची 3० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत विल्यम 'अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम' या नाटकात 


चांगला प्रसिद्ध झाला होता. तो फार हुशार आहे पऱ्यांची राणी टायटेनियाची जादूने फसवणूक 
असे बऱ्याच लोकांना वाटे. अर्थात सर्वानाच तसे होते आणि ती गाढवाचे डोके लावलेल्या एका 
वाटत नसे. गरीब माणसाच्या प्रेमात पडते. 










(यया, तर तो केवळ एक 
नट आहे पण तरीही तो 
नाटक लिहितो 


१.५४ ३. 


2४ ल क्र 
("५ षद द्द “प्ध- 


(ह जी 

क -”€८ ८ र ] 

ल्क 2602272 ऱ्य ध- भै कू 
८ 3 टॅ” रि री 










पुढील ५ वर्षात त्याने त्याची अतिशय 
लोकप्रिय ठरलेली नाटके लिहिली. काही 
शोकांतिका होत्या तर काही विनोदी होती. 


28 


विल्यम 'चेंबर्लेन्स मेन* या 
त्याच्या कपनीत सामील झाला 


त्यावेळी अनेक नाटक कंपन्या लंडनमध्ये 
नाटके सादर करत असत. प्रत्येक कंपनीचा 
मालक कोणीतरी श्रीमंत माणूस असे, त्याला 
"पेट्न' म्हणत असत. 


लवकरच विल्यम त्यांच्यापैकी एकाच्या 
नजरेत भरला. 







त्व (१ ॥. | 1» 
९४९ 
४9") ३ 

टेट क 


चि 
हौ 







माझी ओळख करून 
देतो. मी लॉर्ड चेंबरलेन. 






वित्र केप - 
हास्यकत्राकार 


त्यांची नाटक कंपनी इंग्लंड मधील 
सर्वोत्कृष्ठ कंपनी आहे असे अनेकांना वाटे. 


4] 


इंग्लंडची महाराणी क्वीन एलिझाबेथ “तुझ्या नव्या नाटकातील तो लठ्ठ विदूषक 











(पहित्ली) सारख्या काही अतिमहत्त्वाच्या फॉल्सस्टाफ आहे ना, माझ्यासाठी 
व्यक्‍तीची 'चेबर्लेन्स मेन' हौ अतिशय त्याच्याविषयी आणखी एक नाटक लिही” 
आवडती कंपनी होती! राणीने सांगितले. 
एलिझाबेथ राणीला संगीत, कविता म्हणून विल्यमने तसे नाटक लिहिले. 
आणि नाटके अतिशय आवडत असत. 
एकदा तर तिला विल्यमचे एक नाटक इतके ४डे > | 





आवडले की तिने एक विशेष विनंती केली. (५ *)] 


100३0 


ह व्य» र 
“2 
शी “अ व द्य रि " डग 
४ ४” री ह. »>>22>- ८ >>“ "-“--7ा>“उश “क ।्‌ र का - ज्यो 
- बय त - भै 
५८०८-22 2.5 ७९०५2, ०२27-22 2-2 
--->> वी 















वहकणण्मी क 
१... आ 


५ ।॥ ॥॥॥॥॥४५'"स्साक्र्स्प््स्यच्या 









आटा 






“खि, १८) ्ः ९ मव 
क प रप ह टॅ से ९८ करी द ी : “र: 
कि. !.)% ही लच र 


_ उजव्या ऱ्् ट्ट >>> ट्रू 
((////) त 





शक ६ दी. के > 3--< सज 
वि 4 पप >या र. 


०5. कड 


लंडन मध्ये विल्यम वर्षाला दोन नवी त्यानंतर एक वर्षाने विल्यमने 
नाटके लिहीत होता, पण त्याचे कुटुंब अद्याप स्ट्रॅटफर्ड मध्ये एक घर विकत घेतले. 


स्ट्रॅटफर्ड मध्येच राहत असे. जमेल तसा तो व्छ 
क असे श्रीमंत व्शा € कक क 
त्यांना भेटायला जात असे. तो आता श्रीमंत न्त््ष 


होता, यशस्वी होता आणि दमला होता. 


का न | ु 





र स्ट्रॅटफर्ड २० 













€ 


क त आपले स्वतः चे घर! ) 


| नले, हेखूप | 


आवडले असते. 


















१ 1) | 


। ४8. 
। नन्कट 


त्यावेळी एक अतिशय दुदैवी घटना ै 
घडली. विल्यमचा मुलगा हॅम्नेट मरण हे घर खूपच मोठे होते. स्ट्रॅटफर्डमध्ये 


पावला. तो केवळ ११ वर्षांचा होता. आणखी एकच घर याहून मोठे होते. 
१ '33 







9 
! 





लंडनमध्ये रिचर्ड बर्बेज यांच्या मनात विकल्या गेलेल्या प्रत्येक तिकिटावर त्या 


एक कल्पना होती. “आपणच आपले स्वतःचे सर्वींना काही पैसे मिळत असत. आणि त्यांनी 
एक नाट्यगृह बांधूया/” ते म्हणाले. भरपूर तिकिटे विकली. 

“छान कल्पना आहे,” विल्यम म्हणाला “आपले “ग्लोब' यशस्वी झाले आहे आणि 
आणि 'चेबर्लेन्स मेन मधील इतरांनी त्याला आपण श्रीमंत झालो आहोत,” ते म्हणाले. 


दुजोरा दिला. त्यासाठी सर्वानी एकत्रितपणे 
काम केले. 





विल्यमच्या शोकांतिका पाहून लोक योग्य 
व अयोग्य वागणुकीचा विचार करू लागत. 
चांगुलपणा विरुद्ध दुष्टपणा, प्रेम आणि द्‌वेष 
असे महत्त्वाचे विषय त्याच्या नाटकांत 
हाताळलेले असत. ही नाटके खिळवून 
ठेवणारी असत. 


आता विल्यम त्याच्या सर्वात प्रसिद्ध 
असलेल्या शोकांतिका लिहीत होता. 







शोकांतिका या अतिशय दु:खद गोष्टी 
असत आणि त्यांचे शेवटही दु:खीच असत. 
38 





विल्यम चाळीस वर्षाचा असताना महाराणी 
एलिझाबेथ (पहिल्या) मरण पावल्या. सहावा 
जेम्स हा स्कॉटलंडचा राजा इंग्लंडचा पहिला ः | 
जेम्स या नावाने राजा झाला. ्् > कश - 

गे. (0०५७००८८८१ ५.८८ >>> खे ्ट 

या नाटकात तीन चेटकिणी मॅकबेथला सांगतात 
की तो राजा होणार आहे. मग तो तत्कालीन राजाला 
मारून टाकतो आणि आणि जे कोणी त्याच्या 


मार्गात आडवे येतील त्यांनाही मारून टाकतो 
| २ क य 




















यापुढे तुमची कंपनी 
द किग्जमेन*या नावाने 
ओळखली जाईल. 


विल्यमने आपल्लरी शेवटची शोकांतिका 
खास करून नव्या राजासाठी लिहिली. हे नाटक 
स्कॉटलंड आणि स्कॉटलंडच्या राजाबद्दल होते 
त्याला विल्यमने नाव दिले 'मॅकबेथ/ 


त्यातील एक मृतात्मा भूत बनून मॅकबेथला 
छळू लागतो. अखेर मॅकबेथही मारला जातो. 


५() ५-] 


विल्यमने जशी नाटके लिहिली, तशाच राज दरबारात त्याच्या कविता 
कविताही लिहिल्या. त्याच्या बहुतेक कविता ही विशेष लोकप्रिय होत्या. 
प्रेमकाव्ये होती. त्यापैकी काही तर मोठयाच 
लांबलचक होत्या. 





त्याच्या सर्वात प्रसिद्ध कविता ही 'सुनीते" 
होती. अशा एका कवितेत १४ ओळी असतात. 
त्याने अशा १५४ कविता लिहिल्या. 


५2 





आता विल्यम जवळ जवळ ५० वर्षांचा होता. ज्या चर्चमध्ये त्याला दफन करण्यात 


“बंडनमधून आता जायला हवे.” त्याने विचार आले, तेथे त्याचा पुतळा उभारण्यात आला. 
केला. तो त्याच्या स्ट्रॅटफर्डच्या घरी राहायला गेला. आजही आपण तो पाहू शकतो. 


वयाच्या ७५२ व्या वर्षी तो तिथे मरण पावला. 









स्ट्रटफर्डमधील गरीब लोकांच्या मदतीसाठी 
त्याने बरेच पैसे दिले. तसेच नाटकांतील त्याच्या 
मित्रमंडळींसाठीही त्याने पैसे मागे ठेवले होते. 
त्याची आठवण म्हणून त्यांनी त्यातून अंगठ्या 
घ्याव्यात अशी त्याची विनंती होती. 





विशेष माहिती "ग्लोब थिएटर” विषयी अधिक माहिती 


नाट्यगृहासंबंधी स्त 
आजकाल बहुतेक नाट्यगृहे बंदिस्त जागेत 
विल्यमच्या काळात स्त्रिया नाटकात काम असतात, परंतु विल्यम्सच्या काळात 
करत नसत म्हणून त्यांची भमिका मले करत बहतेक नाट्यगृहे खली होती. पूर्वी ग्लोब थिएटर' 
असत. विल्यमच्या काही नाटकांमध्ये नाटकातील ज्याजागी होते, त्याच्याजवळच त्याची पनर्बाधणी 
स्त्री पात्रे पुरुषांचा वेश धारण करत असत. त्यामुळे करण्यात आत्री आहे. स्ट्रॅटफर्ड मध्ये 'मेमोरियल 
ती कामे करणारी मुले फार गोंधळून जात असत! थिएटर" मध्ये वर्षभर शेक्सपिअरची नाटके 


सादर केली जातात. 







१-८ ही मत्रगा आहेस पणसस्त्रीची भमिका करत 
आहेस आणि ती परुष असल्याचे सोंग 
वठवत आहे. सोपेच आहे!) 












णः 1! 7) री 


नाटकांतील नटांचे कपडे सुंदर असत पण श् ल्ल .2 2257 
नाटकांमध्ये त्यावेळी फारसे देखावे नसत. नाटकातील त्रा 
एखादा प्रवेश कोठे घडत आहे हे प्रेक्षकांना कळावे 

म्हणून विल्यम काही ओळींमध्ये त्या देखाव्याचे वर्णन 


कर्र्त असे. 





विल्यम शेक्सपिअरच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या तारखा 


१५६४ 
१५७६ 
१५८२ 
१५८३ 
१८८५ 
१५८७ 
१इर्टट 
१५८९ 
१५९६ 
१५९७ 
१५९९ 
१६०३ 
१६१० 
१६११९ 
१६१३ 
१६१६ 


इंग्लंडमधील स्ट्रॅटफर्ड-अपॉन-ऐंव्हन येथे विल्यमचा जन्म. 
लंडनमधील शोअरडीच येथे पहिले नाट्यगृह सुरु झाले. 
विल्यमचा ऐन हॅथवे शी विवाह. 

पहिली कन्या सुझाना चा जन्म. 

हॅम्नेट व ज्युडिथ या जुळयांचा जन्म. 

विल्यम लंडनला गेला. 

स्पेनच्या 'आर्माडा* चा पराभव. 

'सहावा हेन्री भाग १! हे नाटक लिहिण्यास विल्यमची सुरुवात. 
हॅम्नेटचा मृत्यू. 

विल्यम “नवे घर' नावाचे घर विकत घेतो. 

थेम्स नदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर 'ग्लोब थिएटर” सुरु. 
पहिल्या एल्रिझाबेथ राणीचा मृत्यू. पहिल्या जेम्सचे राज्यारोहण. 
विल्यम निवृत्त होऊन 'नवे घर' येथे राहण्यास परत. 

'द टेंपेस्ट' हे आपले शेवटचे नाटक विल्यम पूर्ण करतो. 

“ग्लोब थिएटर' ला आग लागते व ते परत बांधले जाते. 

२3 एप्रिल ला वयाच्या ५२ व्या वर्षी विल्यमचा मृत्यू. 


